पाचपावली पो.ठा.नागपूर गु.नों.क्र.२७६/२०१२ मधून 


उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशहोष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. 


श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.२६४/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 

तारीख: ४ डिसेंबर, २०१३. 
संदर्भ -- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-४५१३/ए.एस.७२/डी-१४, दिनांक 
३०.०९.२०१३. 


शासन निर्णय-- 


पाचपावली पोलीस ठाणे, नागपूर गु.नों.क्र.२७६/२०१२ मधून विशेष मोक्का न्यायालय, नागपूर 


येथे दाखल प्रकरण क्र.५/२०१३ प्रकरणामध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. a Waa 


सत्यनाथन विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ३०.०९.२०१३ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष 


सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. प्रशांत 


सत्यनाथन यांना प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु . १२,५००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. yard सत्यनाथन यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२६४/पोल-१० 


३.  यासाठीयेणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०९, जिल्हा पोलीस 


(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा या लेखाशिर्षाखाळील 


त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा.. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-४९६/१३/व्यय-७, दिनांक 


१२.११.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१२०४१६५८४१०३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ajinkya 
Vasant 
Bagade 


Mal ernment 
Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2013.12.06 16:23:33 
+05'30" 


(अजिक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), नागपूर शहर, नागपूर. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र २, नागपूर. 


9८ an A 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 


५. अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन, ४५, फ्रेंडस्‌ कॉलनी, फ्रेंडस्‌ सुपर बाजाराच्या मागे, काटोल 


रोड, नागपूर- ४४००१३. 


६. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 


७. वित्त विभाग (व्यय- (७, मंत्रालय, मुंबई. 


८. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


